महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील प्रादेशिक प्रयोगशाळांमध्ये नवीन 
पदनिर्मिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक एफएसएल-०४१४/प्र.क्र.६६/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०१७. 
संदर्भ:- 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एफएसएल-०४१४/प्र.क्र. ६६/पोल- ४, दि.१०.२.२०१७. 


शासन शुध्दिपत्रक:- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रादेशिक न्यायसहायक प्रयोगशाळेमध्ये 
दि.१३.२.०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नवीन पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
शासन शासन निर्णयामध्ये (ड) या शिर्षामधील तक्त्यात नमूद अ.क्र. (२) व (४ खालीलप्रमाणे 
मजकूर नमूद केला आहे. 


ड प्रशासकीय विभागासाठी व भांडार विभागासाठी नविन १४ पदे निर्माण करणे :- 
प्रशासन विभाग व भांडार विभाग 


अ.क्र पदनाम 'पदसंख्या। प्रयोगशाळा/कार्यालय वेतनश्रेणी 
२ | विधि अधिकारी, गट-अ २ मुंबई १५६००-३९१०० (ग्रेड पे-५४००) 
४ | प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब २ मुंबई १५६००-३९१०० (ग्रेड पे-४४००) 


सदर मजकूराऐवजी खालील नमूद तक्त्यातील मजकूर वाचण्यात यावा 


डो प्रशासकीय विभागासाठी व भांडार विभागासाठी नविन १४ पदे निर्माण करणे :- 
प्रशासन विभाग व भांडार विभाग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या| प्रयोगशाळा/कार्यालय वेतनश्रेणी 


२ | विधि अधिकारी, गट-अ डं मुंबई १५६००-३९१०० (ग्रेड पे-५४००) 


Le | प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब २ मुंबई ९३००-३४८०० (ग्रेड पे-४४००) 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४१४/प्र.क्र.६६/पोळ-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०२१६१२४११८८६२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Somnath V कय टर 


it, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651c5 
re 


Potare i ea na 
(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री (गृह) शहरे/ग्रामीण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक, (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. उपसचिव (पोल-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई,, 


कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 


. सहसंचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई, 
. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१३) मंत्रालय, मुंबई, 

. वित्त विभाग (व्यय-७/सेवा-६) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


